कालमर्यादा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष 
माहितीकोष तयार करणेबाबत. 
Employees Master Database (EMDb) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : असांस-१३२२/प्र.क्र.६१/का.१४१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुलै, २०२२ 


झासन परिपत्रक : 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा 
सर्वंकष माहितीकोष दरवर्षी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. या माहितीकोषामध्ये नियमित 
आस्थापनेवरील कर्मचारी व नियमितेतर आस्थापनेवरील कर्मचारी (कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, 
अंशकालीन, मानसेवी इत्यादी) तसेच तदर्थ तत्त्वावर नेमणुका करण्यात आलेले कर्मचारी अशा सर्व प्रकारच्या 
कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्या आधारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व भरलेल्या व रिक्‍त पदांच्या 
माहितीचा समावेश असळेला -शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष* (Employees Master Database- EMDb) 
अद्ययावत करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने दि. १ जुले, २०२२ या संदर्भ दिनांकास कर्मचाऱ्यांचा सेवार्थ |.D., भविष्य 
निर्वाह निधी / DCPS खाते क्रमांक, पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक, कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, सेवेत रुजू 
झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, सेवेत रुजु झाल्यानंतरचे पदनाम, कर्मचाऱ्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, कर्मचाऱ्याचा 
ई-मेल आयडी, सामाजिक प्रवर्ग, कर्मचाऱ्याची जात, धर्म, स्वग्नाम, दिव्यांग व्यक्‍ती, इत्यादी स्थायी स्वरूपाची माहिती 
तसेच (लागू असल्यास) सध्याचे पदनाम, सध्याच्या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक, आश्वासित प्रगती योजना, इत्यादी 
माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच जुले, २०२२ या संपूर्ण महिन्याच्या वित्तलब्धीची तपशिलवार माहितीही गोळा 
करण्यात येणार आहे. माहिती गोळा करण्याकरिता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून संगणकीय ऑनलाईन 
आज्ञावली तसेच या आज्ञावलीतील माहिती नोंदणीसाठी लॉग-इन आयडी व पासवर्ड आणि माहिती भरण्याचे व 
आज्ञावली वापरण्यासंबंधीचे सूचनासंच संबधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. -शासकीय कर्मचाऱ्यांचा 
सर्वकष माहितीकोष-२०२२० (Employees Master Database - EMDb २०२२) मधील माहिती विहित वेळेत अद्ययावत 
करण्यासाठी व त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाचे आहरण व संवितरण अधिकारी, यांनी 
पुढील वेळापत्रक व सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


वेळापत्रक 


तपशिल कालावधी 


Login Id व Password संचालनालयाने उपलब्ध करून देणे दि. १७ ऑगस्ट, २०२२ ते 
दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ 


आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने माहिती सादर करणे व पहिले | दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते 
प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने त्रुटींचे निवारण करुन माहिती | दि. ०१ डिसेंबर, २०२२ ते 
बरोबर असल्याचे दुसरे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांस-१३२२/प्र.क्र.६१/का.१४१७ 


२. 


आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी सूचना 
अ) राज्य शासकीय कार्यालयांतील प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित प्रादेशिक / जिल्हा 
सांख्यिकी कार्यालयांकडून ऑनलाईन आज्ञावळीकरीता लॉग-इन-आय.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करून घ्यावे. सदर 
माहितीकोषासाठी संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती दि. १ जुले, २०२२ या संदर्भ दिनांकास अनुसरून 
अद्ययावत करण्यासाठी -शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष-२०२१० (Employees Master Database - 
EMDb २०२१) मधील त्यांच्या कार्यालयाने भरलेली माहिती आधारभूत माहिती राहील. माहिती भरण्याचा सूचनासंच 
ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल. 
आ) राज्य शासनाच्या कार्यालयांची आहरण व संवितरण अधिकारीनिहाय माहिती ऑनलाईन स्वरूपात संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अद्ययावत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या 
माहितीचा समावेश आधारभूत माहितीत असून ते दि. १ जुले, २०२२ या संदर्भ दिनांकास संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येत आहेत, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती संगणकीय ऑनलाईन 
आज्ञावलीमध्ये अद्ययावत करावयाची आहे. याशिवाय, नवीन कर्मचाऱ्यांची (जसे बदली होऊन आलेले अथवा नवीन 
नेमणूक झालेले, इत्यादी) माहिती आणि आधारभूत माहितीत समाविष्ट नसलेल्या तथापि, दि. १ जुले, २०२२ रोजी 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील या संचालनालयाने दिलेल्या 
ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये भरावयाची आहे. 
इ) जुले २०२२ महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत (जर ते दि. १ जुले, २०२२ रोजी राज्य 
शासनाचे कर्मचारी असतील तर) जुलै महिन्यात त्यांच्यावर शासनाचा निधी खर्च पडला असल्याने, अशा 
कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश माहितीकोषात करावा. 
ई) उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीच्या सूचनासंचात तसेच युजर मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या सूचनांचे 
पालन करून योग्य रीतीने कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करावयाची आहे. माहिती नोंदणी करताना कार्यकक्षेत 
येणाऱ्या सर्व कर्मचार्‍यांची माहिती नोंदणी करण्याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे. 
अशा प्रकारे ऑनलाईन माहिती अद्ययावत/ नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर माहिती प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा 
सांख्यिकी कार्यालय / प्रादेशिक कार्यालय यांचेकडून संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. माहे नोव्हेंबर, २०२२ च्या वेतन देयकासोबत (November, 2022 to be paid in December, २०२२) 
अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास माहे नोव्हेंबर, २०२२ ची वेतन देयके कोषागार कार्यालय / अधिदान व 
लेखा कार्यालयात स्वीकारली वा पारीत केली जाणार नाहीत. प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयक 
पारित करु नयेत. 
उ) शासकीय कार्यालयांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीची तपासणी संबंधित जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये 
करतात व प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून संनियंत्रण करण्यात येते. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 
सदर माहितीमधील Act दुरुस्त करण्यासाठी दिनांक १ डिसेंबर, २०२२ ते १५ फेब्रुवारी, २०२३ हा कालावधी देण्यात 
येत आहे. संबंधित कार्यालयांकडून त्रुटींचे निराकरण झाल्यानंतर लगेच माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. हे दुसरे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२३ च्या वेतन देयकासोबत (February, २०२३ to be paid 
in March, २०२३) जोडून वेतन देयके कोषागारात सादर करावयाची आहेत. अशा प्रकारे माहिती तपासल्याचे 
प्रमाणपत्र फेब्रुवारी, २०२३ च्या वेतन देयकासोबत जोडले नसल्यास वेतन देयके कोषागारात स्वीकारण्यात येणार 
नाहीत. प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी फेब्रुवारी, २०२३ चे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची 
वेतन देयके पारित करु नयेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांस-१३२२/प्र.क्र.६१/का.१४१७ 


ऊ) ज्या शासकीय कार्यालयांची वेतन देयके कोषागारात सादर होत नाहीत, अशा सर्व कार्यालयांनीसुध्दा त्यांच्या 
कर्मचाऱ्यांची व रिक्‍त पदांची माहिती ऑनलाईन आज्ञावलीद्वारे नोंदणी करून जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी 
यांच्याकडे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत सादर करावी. 

ए) कोरोना विषाणूचा ( COVID-98) प्रसार राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये, तसेच राज्यातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये म्हणून शासन परिपत्रक क्र. समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८ (र.व.का) 
दि. ५ जून २०२० अन्वये शासकीय कामकाजासाठी ईमेल व व्हॉट्सअँपचा वापर ग्राह्य धरण्याबाबत सूचना दिल्या 
आहेत. त्यानुसार जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये/ प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून ईमेल व व्हॉट्सअँपवरुन प्राप्त 
करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत ग्राह्म धरण्यात येईल. 


३. ऑनलाईन संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती भरण्यात काही अडचणी आल्यास संबंधितांनी जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालये / प्रादेशिक कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधून त्याबाबत खुलासा प्राप्त करून घ्यावा. सर्व कार्यालयांनी 
कार्यवाही विहीत वेळेत पूर्ण होण्याकरिता लॉग-इन आय.डी. व पासवर्ड वेळापत्रकानुसार प्राप्त करून घ्यावे. 

४. सर्व कोषागार / उप कोषागार अधिकाऱ्यांनी माहितीकोषाच्या कामी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास संपूर्ण 
सहकार्य देऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यवाही अपेक्षित असेल ती पार पाडावी. माहिती अद्ययावत झाल्याबाबतचे अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयाने दिलेले प्रमाणपत्र माहे नोव्हेंबर, २०२२ च्या वेतन देयकासोबत व त्यातील माहिती बरोबर 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२३ च्या वेतन देयकासोबत जोडलेले नसल्यास अशा कार्यालयांची देयके 
अधिदान व लेखा कार्यालयाने / कोषागाराने न स्वीकारता संबंधित कार्यालयांना ती योग्य त्या पूर्ततेसाठी परत 
पाठवावीत. मात्र जे राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत अशांच्या वेतन देयकांबाबत ही कार्यवाही लागू नाही. (उदा. मा. 
राज्यपाल, आमदार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य इ.) 

५. कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांनी वरील सूचना तातडीने सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. 

६. सदर परिपत्रक वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं / २०२२ / १३२ /कोषा प्रश्ञा-५, 
दिनांक २०.६.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०४१६३१३५९७१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG 
WAGH 
Date: 2022.07.05 13:17:26 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई-३२ 
) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सर्वमंत्रीव राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सर्व मंत्रालयीन विभाग, यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिनस्त सर्व विभाग प्रमुख / सर्व कार्यालय 
प्रमुख, सर्व संचालनालये यांना या अनुषंगाने कळविण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांस-१३२२/प्र.क्र.६१/का.१४१७ 


& 
9 
८ 


) 
) 
) 
8) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
१६) 
१७) 
१८) 
१९) 
२०) 
२१) 


* पत्राने 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग/कोषा प्र-५, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

* प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई-३२ 

प्रबंधक, मूळ / अपिलेट शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

जिल्हाधिकारी (सवी 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -५१ 

संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व प्रादेशिक सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई -३२ 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई -५१ 

सर्व कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 

सर्व जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, सर्व जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
निवड नस्ती (का. १४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


